RNINo.MAHBIL /2012 /72704 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


NAN -In -isin 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७ , 


अंक - ५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२ - १८, २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ०७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० चे नियम ६ अन्वये 


आदेश 


६ 


क्रमांक पालिका-३/ कावि-५३६ / २०१८. – महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) 
नियम ६ अन्वये नामनिर्देशित सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत सादर करण्याबाबतच्या सूचना नगर विकास 
विभाग यांचेकडील शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६ / प्र. क्र . ४६६/ नवि -२०, दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ अन्वये सूचित केलेले असल्याने सदर 
नामनिर्देशित सदस्यांची नावे याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

यास्तव , मी , किशोर राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी , जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे नगरपरिषद , जामनेरचे 
नामनिर्देशित सदस्य म्हणून खालील नमूद सदस्यांची निवड करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 
निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्याचेनाव 

नगरपालिकेचे नाव 


अ . क्र . 


पद 


१ 


२ 


ره 


४ 


१ 


श्री . पुखराज इंदरचंद डांगी 


नामनिर्देशित (स्वीकृत) सदस्य 


जामनेर 


२ 


डॉ . अरविंद काशिनाथ बोंडेकर 


नामनिर्देशित ( स्वीकृत ) सदस्य 


जामनेर 


३ 


डॉ. खान इम्तियाज खान रईसखान 


नामनिर्देशित ( स्वीकृत) सदस्य 


जामनेर 


किशोर राजे निंबाळकर , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव. 


जळगाव, ४ जुलै २०१८ . 


वि (एच) २१७ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. 


शनिवार , जून ९ , २०१८ / ज्येष्ठ १९ , शके १ ९ ४० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


५ 


अधिसूचना 
क्रमांक क/ कक्ष-५/ नपाप्र/ कावि -३१७/२०१८.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम 
१६ (१ - ड) आणि मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग यांनी दिनांक ५ जून २०१० च्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
मी , राहुल रेखावार , जिल्हाधिकारी, धुळे खालील उमेदवारांना त्यांच्या नावासमोर नमूद या कार्यालयाच्या आदेशान्वये आदेशाच्या दिनांकापासून ३ (तीन) 
वर्षांच्या कालावधीकरिता नगरपंचायत सदस्य पदाची निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविण्याचे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे. 

परिशिष्ट 


. 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


नगरपंचायतीचे नाव 


अनर्हतेचा आदेश क्रमांक व दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


कसबे भगवान धर्मा 


शिंदखेडा 


२ 


बडगुजर राजेंद्र धुडकु 


शिंदखेडा 


शिंदखेडा 


सुर्यवंशी संतोष नाना 


ره 


४ 


माळी लक्ष्मीबाई रामकृष्ण 


शिंदखेडा 


क्रमांक क / कक्ष -५/ नपाप्र/ कावि -३१७/ २०१८ , 
दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक क / कक्ष-५/ नपाप्र / कावि-३१७/ २०१८ , 
दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक क / कक्ष -५ / नपाप्र / कावि-३१७ / २०१८ , 
दिनांक ७ जून २०१८. 
क्रमांक क / कक्ष -५/ नपाप्र/ कावि -३१७/ २०१८ , 
दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक क/ कक्ष-५/ नपाप्र / कावि -३१७/ २०१८ , 
दिनांक ७ जून २०१८ . 
क्रमांक क / कक्ष-५/ नपाप्र/ कावि -३१७/ २०१८ , 
दिनांक ७ जून २०१८ . 

राहुल रेखावार , 
जिल्हाधिकारी, धुळे . 


५ 


माळी सतीष भिका 


शिंदखेडा 


६ 


भिल संगीता गुलाब 


शिंदखेडा 


धुळे , ७ जून २०१८ . 


बुधवार , जून २० , २०१८ / ज्येष्ठ ३० , शके १९ ४० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


चे 


कलम 


क्रमांक कक्ष-२/ नपा-२/ ४/१०/ ८२४/ २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ 
१९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , राधाकृष्णन बी . , जिल्हाधिकारी, नाशिक याद्वारे असे जाहीर करतो की , नाशिक जिल्ह्यातील 
चांदवड नगरपरिषद तसेच पेठ , सुरगाणा, कळवण, देवळा नगरपंचायत येथेदिनांक ३० मे २०१८ रोजी व निफाड नगरपंचायत येथे दिनांक १ जून 
२०१८ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी निवड झालेली आहे. त्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


३ 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अध्यक्षांचे नाव 


उपनगराध्यक्षांचे नाव 


नगरपरिषद / 
नगरपंचायतीचे नाव 


१ 


२ 


سه 


४ 


१ 


चांदवड 


रेखा रविकांत गवळी 


२ 


पेठ 


घोंगे मनोज जगन्नाथ 
सोनाली संतोष बागुल 


सुरगाणा 


३ 
४ 

५ 


कासलीवाल भुषण जयचंद 
मोंढे कुमार सुरेश 
चव्हाण तृप्ती दिपक 
कौतिक केदा पगार 
अतुल अशोक पवार 
स्वाती बाळासाहेब गाजरे 


कळवण 


देवळा 


मयुर काशिनाथ बहिरम 
ज्योत्सना संजय आहेर 
एकनाथ बापु तळवाडे 


६ 


निफाड 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , ११ जून २०१८ . 


गुरुवार , जून २१ , २०१८ / ज्येष्ठ ३१, शके १ ९ ४० 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नपप्र/ नामनपागटनोंदणी/ कार्या/ १/ १/ ३४४/ २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम , १९ ८६ व 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणाच्या सदस्यांची अनर्हता नियम, १९८७ मधील तरतुदींनुसार नगरसेवकांनी महानगरपालिका पक्षाचे / आघाडीचे 
गटनेत्यांनी विभागीय आयुक्त यांचेकडे नोंदणी करण्यासाठी माहिती पाठविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार नाशिक महानगरपालिका, पोट -निवडणूक, 
२०१८ मध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांनी पक्ष / आघाडीचे गटनेत्यांनी उक्त नियमाचेनियम ३ (१) ( २) व नियम ४ (१) ( २) अन्वये विभागीय आयुक्त , 
नाशिक यांचे कार्यालयास आवश्यक ती माहिती सादर केलेली आहे. 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संबंधित 
नगरसेवकांनी सादर केलेल्या माहितीचा गोषवारा उक्त नियमाचेनियम ५ (१) मधील नमूद नमुना ४ मध्ये पुढीलप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये 
प्रसिद्ध करीत आहे. 


५ 


सदर माहितीमध्ये काही त्रुटी / दोष असल्याचेनिदर्शनास आणून दिल्यास / आल्यास व त्याबाबत विभागीय आयुक्त यांचे समाधान झाल्यास , 
आवश्यक ती दुरुस्त माहिती महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


8 


परिशिष्ट 


अ 
. 


सदस्याचेनाव 


वडिलांचे 
/ 


कायमस्वरूपी 
पत्ता 


महानगर 


पदावधी 


तो 
ज्या 


शेरा 


क्र. 


पतीचे 
नाव 


पालिका 


(नमुना४नियम५(१)पहा) निवडून निवड आलेल्या झाल्याची/ 
मतदारनामनिर्देशित संघाचेकेल्याची नाव 

तारीख 


( 
ठळक 
अक्षरांत 
) 


सुरू 


स्थापन 


झाल्याची तारीख 


तोज्याराजकीय पक्षाशी 
/ 
आघाडीशी 
/ 
मोर्चाशी 
संबंधित आहे,त्यापक्षाचे/ 

आघाडीचे/ 


नगरपालिका पक्षाचाआहे, त्यापक्षाचे 


झाल्याची तारीख 


नाव 


मोर्चाचे 
नाव 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१ 


श्री.मनोज 
भोसले 


प्रभाग 
१३ 
- 
क 


७-४-२०१८ 


१५-३-२०१७ 


७-४-२०१८ 


अॅड.भोसलेवैशाली मनोज. 


फ्लॅटनंबर 
४ 
, ताराअपार्टमेंट, टिळकवाडी, शरणपूररोड, 


महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 
. 


महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आघाडी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै १२ - १८, २०१८ / आषाढ २१ 


नाशिक 
- 
४२२ 
००२ 
. 


राजाराममाने, 
विभागीय 
आयुक्त 
तथा 
प्रादेशिक 
संचालक 
, नगरपालिकाप्रशासन,नाशिकविभाग,नाशिक. 


नाशिकरोड 
, 
७ 
मे 
२०१८ 
. 


२७, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


५ 


शुक्रवार , जून २२ , २०१८ / आषाढ १ , शके १९ ४० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१- अ व महाराष्ट्र नगरपरिषद 

( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम , २००५ व सुधारणा, २००६. 


आदेश 


क्रमांक पालिका -३ / कावि-५०९/ २०१८.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम, २००५ व सुधारणा, २००६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ - अ, पोट -कलम (४ ) च्या तरतुदीनुसार जामनेर नगरपरिषदेत निवडून 
आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

यास्तव , मी , किशोर राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रगटनाद्वारे खालील परिशिष्टामध्ये 
दर्शविलेले उमेदवार नगरपरिषद, जामनेरचे उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


, 


परिशिष्ट 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


शेख अनिस शेख बिसमिल्ला 


जामनेर 


किशोर राजे निंबाळकर, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , २१ जून २०१८ . 


बुधवार , जुलै ४, २०१८ / आषाढ १३ , शके १९ ४० 


मुख्यनिवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून 

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 
जळगाव शहर महानगरपालिका 
सार्वत्रिक निवडणूक - २०१८ 

नमुना - १ 
( पहा नियम ८ ) 

निवडणुकीची सूचना 
क्रमांक ज.श.म.न.पा./ ८०८ / २०१८.- याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की 
( १) जळगाव शहर महानगरपालिका, प्रभाग क्रमांक १ ते १ ९ बहुसदस्यीय प्रभागांसाठी निश्चित केलेल्या आरक्षणानुसार नगरसेवकांची 

सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची आहे. 
( २) नामनिर्देशनपत्रे उमेदवाराला किंवा त्याच्या कोणत्याही सूचकाला व अनुमोदकाला निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा सहायक निवडणूक 

निर्णय अधिकारी यांच्याकडे दिनांक ४ जुलै २०१८ ते ११ जुलै २०१८ पर्यंत सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत जळगाव शहर 
महानगरपालिका, प्रशासकीय इमारत येथे असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी, प्रभाग क्रमांक १ ते १९ यांचे कार्यालय येथे दाखल करता 
येतील. ( सोबतच्या परिशिष्ट क्रमांक १ मध्ये दर्शविल्यानुसार) ( रविवार , दिनांक ८ जुलै २०१८ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार 
नाहीत .) 


१ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै १२ - १८ , २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


( ३) नामनिर्देशनपत्रे वर उल्लेख केलेल्या ठिकाणी व वेळी मिळू शकतील. 
( ४) नामनिर्देशनपत्रांची छाननी दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता जळगाव शहर महानगरपालिका, प्रशासकीय इमारत येथे 

असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकार्यालयात करण्यात येईल . 
(५ ) उमेदवारी मागे घेण्याबद्दलची सूचना उमेदवाराने लेखी प्राधिकार दिलेल्या त्याच्या कोणत्याही सूचकाला किंवा अनुमोदकाला किंवा निवडणूक 

प्रतिनिधीला वरील परिच्छेद (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास त्यांच्या कार्यालयात दिनांक १७ जुलै २०१८ पूर्वी दुपारी 

०३.०० वाजेपर्यंत देता येईल . ( रविवार दिनांक १५ जुलै २०१८ रोजी उमेदवारी मागे घेता येणार नाही.) 
( ६ ) दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता जळगाव शहर महानगरपालिका, प्रशासकीय इमारत येथे असलेल्या निवडणूक 

निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात येईल. 
( ७) निवडणूक लढविली गेल्यास दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ रोजी सकाळी ०७.३० ते संध्याकाळी ०५.३० वाजेपर्यंत मतदान घेण्यात येईल . 

परिशिष्ट - १ 


अ . क्र . 


निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


निवडणूक कार्यक्षेत्रामध्ये 


कार्यालयाचेठिकाण 


येणारे प्रभाग 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी - १ 


१ , २ , ३ 


. 


. 


कक्ष क्रमांक १ , “ अ ” विंग , २ रा मजला, 
जळगाव शहर महानगरपालिका इमारत. 


२ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी - २ 


४ , ५ , ६ 


कक्ष क्रमांक २ , “ अ ” विंग , २ रा मजला , 
जळगाव शहर महानगरपालिका इमारत . 


३ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी - ३ 


७ , ११, १२ 


कक्ष क्रमांक ३ , “ ब ” विंग , २ रा मजला, 
जळगाव शहर महानगरपालिका इमारत . 


४ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी - ४ 


८ , ९ , १० 


कक्ष क्रमांक ४ , “ ब ” विंग , २ रा मजला, 
जळगाव शहर महानगरपालिका इमारत . 


५ 


निवडणूक निर्णय अधिकारी - ५ 


१३, १४ , १५ , १ ९ 


कक्ष क्रमांक ५ , “ अ ” विंग , ५ वा मजला , 
जळगाव शहर महानगरपालिका इमारत . 


w 


निवडणूक निर्णय अधिकारी - ६ 


१६, १७ , १८ 


कक्ष क्रमांक ६ , “ ब ” विंग, ५ वा मजला, 
जळगाव शहर महानगरपालिका इमारत . 


चंद्रकांत कृष्णराव डांगे, 

( भा . प्र. से .) 
मुख्य निवडणूक अधिकारी 

तथा आयुक्त , 
जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव. 


जळगाव , ४ जुलै २०१८ . 


मंगळवार, जुलै १० , २०१८ / आषाढ १९ , 


शके १ ९ ४० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- ( १ ) मुख्याधिकारी , नगरपरिषद , जामनेर यांचे पत्र क्रमांक नपजा/ साप्र/ आरआर-४३२ / २०१८ , दिनांक १ जून २०१८. 

( २ ) या कार्यालयाकडील नोटिस क्रमांक पालिका-३ / कावि-५१२/ २०१८ , दिनांक २५ जून २०१८ . 
( ३ ) दिनांक २ जुलै २०१८ रोजी घेण्यात आलेली मा . जिल्हाधिकारी यांचेकडील सुनावणी. 
( ४) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १६ (१ - ड ) ( अ) ( ब). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै १२ - १८, २०१८ / आषाढ २१ - २७, शके १९ ४० 


७ 


आदेश 


क्रमांक पालिका-३ / कावि-५१२ / २०१८.- जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक ७ एप्रिल २०१८ व दिनांक 
११ एप्रिल २०१८ रोजी झालेली असून , सदर निवडणुकीची मतमोजणी दिनांक १२ एप्रिल २०१८ रोजी झालेली आहे. 

तथापि, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून तीस दिवसांच्या 
कालावधीमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी, जामनेर नगरपरिषद यांचेकडेस सादर करणे आवश्यक होते . त्याअनुषंगाने पुढील नमूद केलेल्या 
उमेदवारांनी निवडणूक कालावधीत केलेल्या खर्चाची माहिती प्रतिज्ञापत्रासह निवडणूक निर्णय अधिकारी, जामनेर नगरपरिषद , जामनेर यांच्याकडेस 
विहित मुदतीत सादर केले नसलेबाबत मुख्याधिकारी , जामनेर नगरपरिषद , जामनेर यांनी या कार्यालयास अहवाल सादर केलेला आहे. 

त्याअनुषंगाने पुढील नमूद केलेल्या उमेदवारांना त्यांचे म्हणणे मांडणेकामी उपोद्घातातील नमूद अ. क्र . २ अन्वये नोटिस देण्यात येऊन दिनांक 
२ जुलै २०१८ रोजी सुनावणी घेण्यात आली, परंतु सदर सुनावणीस सदरचे उमेदवार हे गैरहजर आढळले , तसेच त्यांनी त्यांचा लेखी खुलासाही या 
कार्यालयास सादर केलेला नाही. 


यास्तव, पुढील नमूद केलेल्या उमेदवारांना त्यांनी निवडणूक कालावधीत केलेल्या खर्चाची माहिती विहित मुदतीत प्रतिज्ञापत्रासह निवडणूक निर्णय 
अधिकारी , जामनेर नगरपरिषद यांच्याकडेस सादर न केल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१ ९ ६५ चे कलम १६ (१-ड) (अ)(ब) अन्वये निवडणुकीचा निकाल झाल्यापासून (दिनांक १२ एप्रिल २०१८ पासून) तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात येत 


आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


१ 


२ 


१ 


सावळे यशवंत सुकदेव , राहणार जामनेर 
बावस्कर सुनिल दगडु, राहणार जामनेर 


२ 


३ 


सुरळकर उषा गोपाळ , राहणार जामनेर 


. 


किशोर राजे निंबाळकर, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , ३ जुलै २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI . SANJAY BABURAO WAICHAL . 


